मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक 
०१.०१.२०२३ या कालावधीच्या वर्षनिहाय अंतिम 
ज्येष्ठतासूच्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२४/प्र.क्र.२५/प्रशा-३(१४-ओ), 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: साजेसू २३२४/प्र.क्र.२५/१४-अ, दिनांक २२.०७.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन परिपत्रान्वये मंत्रालयीन उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१८ ते 
दि.०१.०१.२०२३ या कालावधीच्या वर्षनिहाय अंतिम ज्येष्ठतासूच्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 
२. उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र 
१८७ ते अ.क्र.१९८ वरील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या स्तंभ क्र.१४(नियमित नियुक्‍ती/पदोन्नतीचा दिनांक), 
स्तंभ क्र.१५(नियम३(२)(अ) नुसार संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक) व स्तंभ क्र. १६ (ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक/नियमित पदोन्नतीचा दिनांक) या स्तंभामध्ये नमूद केलेला दि.२५.०८.२०२१ ऐवजी 
दि.२५.०८.२०२२ असा वाचावा. (त्यानुसार दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधील 
अ.क्र.१८७ ते अ.क्र.१९८ वरील उच्चश्रेणी लघुळेखकांचे सुधारीत विवरणपत्र-अ सोबत जोडले आहे.) 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक आपल्या विभागात कार्यरत 
असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या 
सर्व संबंधितांच्या निदर्डानास आणावे. 
कि सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१२२०३१४५०७ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सोबत : विवरणपत्र-अ. 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.19 12:23:01 +05'30' 


(ग. स. परब ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२.निवड नस्ती (सा.प्र.वि./ प्रशा-३ (१४-ओ)) 


(शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२४/प्र.क्र.२५/प्रशा-३(१४-अ) दि. १९.०९.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र - अ 
संवर्गाचे नांव - उच्चश्रेणी लघुलेखक 
वेतनश्रेणी - (एस-१६ : ४४९००-१४२४००) 
दिनांक १ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची ( दिनांक १.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीतील कार्यरत कर्मचारी) 
नियम संबंधित 
३(२)(बो इंग्रजी, ida सेवानिवृत्तीचा wren नियमित नियम So ज्येष्ठतेचा मानीव 
अ.क्र. | नुसार il उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे नांव alse जात प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक पदावरील या परीक्षेचे वर्ष नियुक्‍तीचा/ नुसार संवर्गात दिनांक/ नियमित शैक्षणिक अर्हता शेरा 
pele श्रीमती मराठी | शिफारस दिनांक नियुक्तीचा क्रमांक पदोन्नतीचा दिनांक प्रत्यक्ष र्जू पदोन्नतीचा दिनांक 
कया केली तो प्रवर्ग मार्ग दिनांक 
|_१_| २ ३ [४ | 4 & | ७__| ८ ९ | | [११ | १२ १३ | «| १५ १६ [१ | १८ 
१८७ १८७ ।श्रीमती ।अ.ज.राणे मराठी खुला ।सपवववि १४-०६-१९७१ 30-08-2028] पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१८८ १८८ श्रीमती 'सां.सं.मोडकर मराठी विमाप्र  ।गृह विभाग ०४-०१-१९६७ ३१-०१-२०२५| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१८९ १८९ श्री ज.द.कुलकर्णी इंग्रजी खुला fafa १७-०४-१९७३ 30-08-2039] पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९० १९० श्री अ.ग.लहाने इंग्रजी अजा  ।|शाशिवक्रीवि १७-०३-१९९० ३१-०३-२०४८| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९१ १९१ श्रीमती ।सो.सं.पिलारे इंग्रजी इमाव ।विवन्यावि ०८-०५-१९७८ 39-04-2036] पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९२ १९२ श्रीमती ।शि.अं.थोटे इंग्रजी खुला ।|आविवि ०२-०१-१९९० ३१-०१-२०४८| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९३ १९३ श्री कि.शा.भोई मराठी भज(ब) ।पापुवस्ववि ११-०९-१९८२ ३०-०९-२०४०| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९४ १९४ श्रीमती रु.य.डोंगरे इंग्रजी अजा  ।साप्रवि १२-१०-१९७७ ३१-१०-२०३५| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९५ १९५ श्री पं.ज्ञा.सावदेकर मराठी अजा  ।सान्यावविसवि १७-१२-१९७५ ३१-१२-२०३३| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९६ १९६ श्री सं.सो.घुटे मराठी अज  ।मृवजसंवि १३-०६-१९८३ ३०-०६-२०४१| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९७ १९७ श्रीमती ।रु.वि.डोळके मराठी we) ।उऊवकावि २०-११-१९८१ 30-99-2038] पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 
१९८ १९८ श्री अ.उ.राठोड मराठी विजा(अ।)। ।नियोजन विभाग २१-१०-१९८९ ३१-१०-२०४७| पदोन्नती २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ २५-०८-२०२२ लघुलेखन १२० श.प्र.मि. 


